महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन ARR क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७३/का.१४ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०००३२ 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


PRA आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार खालील नमूद केलेल्या सह/उप सचिवांची 
बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये त्यांची पदस्थापना 


करण्यात येत आहे.- 

अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
बि २ ३ शि शा 
शनि श्री.म.बा.हजारी, सह सचिव पर्यावरण विभाग पाणी पुरवठा स्वछता विभाग 
2  श्री.सु.कि.निकम, उप सचिव गृह विभाग पर्यावरण विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीने पदस्थापना केलेल्या 
विभागात रूजू होण्यासाठी या आदेशान्वये दि.१६.१०.२०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता बदली केलेल्या विभागात रुजू व्हावे. सदरचे 
आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेशा असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


ae सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०१६१७०३१८४००७ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque K 
Of 


क Maha ral 
Imti १7 Admini Department, postalCode=400032 
t=Maharash 
2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b314 
6314d51ecOe87d0a6 
M U S hta Uu e Kazi =77a529748c5e7c1ba7a66e81c654ba3c492fdaSb29 
076241db1ba213ddedf4 tiyaz Mushtaque Kazi 
Date: 2018.10.16 17:06:18 +05'30 
(इ.मु.काझी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
8) 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१७३/का.१४ 


५) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, गृह विभाग /पर्यावरण विभाग / पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
६) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग /पर्यावरण विभाग / पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) श्री.म.बा.हजारी, सह सचिव, पर्यावरण विभाग 
qo) श्री.सु.कि.निकम, उप सचिव, गृह विभाग 
११) निवड नस्ती कार्या.१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


